वर्ष ९ , अंक १६ ] 


Mar 


सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण भाग चार- अ 

सोमवार , फेब्रुवारी ६ , २०२३ / माघ १७ , शके १ ९ ४४ 

असाधारण क्रमांक ३४ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 

( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 

मंत्रालय , मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ६ फेब्रुवारी २०२३ . 

अधिसूचना 


भाग चार - अ - ३४-१ 


RNI No. MAHBIL / 2009 / 31733 


आधार ( आर्थिक आणि इतर सबसिडी , लाभ आणि सेवांचे लक्ष्यित वितरण ) अधिनियम , २०१६ . 

क्रमांक शालार्थ -११२२ / प्र.क्र .१०१ / टिएनटी -३ . - ज्याअर्थी , भारत सरकारने , त्यांचे कार्यालयीन ज्ञापन , इलेक्ट्रॉॉनिक व माहिती 
तंत्रज्ञान मंत्रालय , नस्ती क्र . १३ ( ४ ) / २०२० - ईजी- II ( व्हॉल- v ) , दिनांक २७ जानेवारी २०२१ नुसार , सुशासनासाठी आधार प्रमाणन 
( समाजकल्याण , नवसंशोधन , ज्ञान ) नियम , २०२० ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश , “ उक्त नियम " असा केला आहे ) याच्या नियम ५ तसेच 
आधार ( आर्थिक आणि इतर सबसिडी , लाभ आणि सेवांचे लक्ष्यित वितरण ) अधिनियम , २०१६ ( २०१६ चा १८ ) मधील कलम ४ च्या 
पोट - कलम ( ४ ) च्या खंड ( ख ) च्या उप - खंड ( दोन ) अनुसार शालार्थ प्रणालीद्वारे शासन अनुदानित शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी 
यांना वेतन अदा करण्याच्या अनुषंगाने ओळखीची पडताळणी करण्यासाठी ऐच्छिक तत्त्वावर , आधार प्रमाणनाचा वापर करण्याकरिता 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग , महाराष्ट्र शासन , यांना मान्यता दिली आहे . 


[ पृष्ठे ३ , किंमत : रुपये १५.०० 


त्याअर्थी , आता उक्त अधिनियमाच्या कलम ४ च्या पोट - कलम ( ४ ) च्या खंड ( ख ) च्या उप - खंड ( दोन ) आणि उक्त नियमाच्या 
नियम ५ याद्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांनुसार , भारत सरकारने , याबाबतीत प्राधिकृत केलेले , महाराष्ट्र शासन , याद्वारे , पुढील प्रणालीतील 


( १ ) 


२ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- अ , फेब्रुवारी ६ , २०२३ / माघ १७ , शके १ ९ ४४ 

- 

शासन अनुदानित शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या ओळखीची पडताळणी करण्याकरिता , ई - केवायसी सेवेसाठी ऐच्छिक तत्त्वावर , 
आधार प्रमाणनाचा वापर करण्याकरिता शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग , महाराष्ट्र शासन यांना अधिसूचित करीत आहे 

; 

“ शालार्थ प्रणाली ” 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


तुषार महाजन , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- अ , फेब्रुवारी ६ , २०२३ / माघ १७ , शके १ ९ ४४ 

SCHOOL EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT 
Mantralaya , Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mumbai 400 032 , dated 6th February 2023 . 


NOTIFICATION 


AADHAAR ( TARGETED DELIVERY OF FINANCIAL AND OTHER SUBSIDIES , BENEFITS AND SERVICES ) ACT , 2016 . 

No. Shalarth - 1122 / C.R.No . 101 / TNT - 3. - Whereas , the Government of India had vide it's Office 
Memorandum , Ministry of Electronics and Information Technology , File No. 13 ( 4 ) / 2020 - EG - II 
( VOL - V ) , dated 27th January 2021 , conveyed the approval of the Unique Identification Authority of 
India to the School Education and Sports Department , Government of Maharashtra , for using Aadhaar 
authentication , on voluntary basis , for verifying the identity of Government aided Teaching and 
Non - teaching employees involved in Government aided salary distribution through Shalarth Portal , 
in terms of rule 5 of the Aadhaar Authentication for Good Governance ( Social Welfare , Innovation , 
Knowledge ) Rules , 2020 ( hereinafter referred to as " the said Rules " ) read with sub - clause ( ii ) of 
clause ( b ) of sub - section ( 4 ) of section 4 of the Aadhaar ( Targeted Delivery of Financial and other 
subsidies , Benefits and Services ) Act , 2016 ( 18 of 2016 ) ( hereinafter referred to as " the said Act " ) ; 


३ 


Now , therefore , in pursuance of the powers conferred by sub - clause ( ii ) of clause ( b ) of sub - section 
( 4 ) of section 4 of the said Act and rule 5 of the said Rules , the Government of Maharashtra , being 
authorized by the Government of India in this behalf , hereby notifies the School Education and Sports 
Department , Government of Maharashtra to perform Aadhaar authentication , on voluntary basis , 
for eKYC services to verify the identity of Government aided Teaching and Non - teaching employees 
in the following System namely : 

" Shalarth Portal " . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


TUSHAR MAHAJAN , 

Deputy Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


